कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, (गट-ब) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-२०२४/ प्र.क्र.३१/ प्रशा-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक - ७ ऑक्टोबर, २०२४ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४९) व ४५) व ६ 
मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने कौशल्य 


विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील Heed विकास, रोजगार व उद्योजकता 


मार्गदर्शन अधिकारी, (गट-ब ) संवर्गातील खाली नमूद करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची 
प्रशासकीय कारणास्तव बदली त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
कार्यालयात करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व पद ।सध्या कार्यरत बदली नतंरचे पद व 

क्र. असलेले कार्यालय | पदस्थापनेनंतरचे कार्यालय 
१ | २ ३ ae 
श्रीम. सि. रा. खिरोडकर. =| सहायक आयुक्त, =| pied विकास, रोजगार व 
कौडाल्य विकास, रोजगार | जिल्हा कौडाल्य । उद्योजकता मार्गदर्शन 
व उद्योजकता मार्गदर्शन  । विकास, रोजगार व | अधिकारी, (गट-ब), सहायक 
अधिकारी, (गट-ब). उद्योजकता आयुक्त, जिल्हा कौशल्य 
मार्गदर्शन केंद्र, विकास, रोजगार व 
वाशिम. उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
यवतमाळ. (रिक्‍त पदी) 
२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व 


उद्योजकता यांनी उपरोक्‍त अधिका-यांला बदलीने पदस्थापना दर्गविण्यात आलेल्या पदावर 


रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३. सदर बदली प्रशासकीय कारणास्तव असल्याने त्यांना अनुज्ञेय असलेला प्रवास 
भत्ता, दैनंदिन भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


४. संबंधित अधिकारी बदलीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 


याबाबतचा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 


षु. बदली झालेल्या अधिकारी यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणल्यास ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 


१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे सदर कृती गैरवर्तणूक समजून 


त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 
६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी ) स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 


सेवेतून काढून टाकणे नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या विहीत पदअवधी 


कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 
होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास त्याचा 


अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन म्हणून गणला जाईल, याची बदली झालेल्या 
अधिका-यांनी नोंद घ्यावी. 
७. वरीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिका-याला पूर्व 


परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदलीने पदस्थापना 
झालेल्या अधिका-याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. तसेच अर्ज प्राप्त 


झाल्यास ते सबंधित अधिका-याला त्याच्या मूळ पत्यावर नोंदणीकृत डाकेने परत 
पाठवावेत. 
८. सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥६॥90॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 


२०२४१००७१८५२४८९५०३ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


प्रत, 


igitally signed by SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS EMPLOYMENT 

S H RI N IVA S ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
2.5.4,20=562c94a273 12e 1de46dbbd470c2f1a3e466d159bc4c9bd7f2f9Cc6 
4766abce2, p 


400032, st=Mahara: 
JAG A N N ATH S H ASTRI serialNumber= -CO2F19AC7E7AB3A50D817C95CF483E33229CFOCBB03283B1 
75900630F81D2337, cn=SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 


2024.10.07 18:39:15 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. सि. रा. खिरोडकर, abated विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी. 
(व्दारा-कौडशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. मंत्री (कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता ) यांचे खाजगी सचिव, 


मंत्रालय, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 2/9, मुंबई/ नागपूर. 


दष. 


. आयुक्त, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


उप आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता , विभागीय आयुक्तालय, 


अमरावती. ( कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता SYA SATA) 


. सहायक आयुक्त, जिल्हा lated विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 


वाशिम. (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 


. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/ उप कोषागार अधिकारी (कौशल्य विकास, 


रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 


८. निवड नस्ती प्रजा-२. 


